केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधी वितरण व 
विनियोग व्यवस्थापनाकरीता PFMS (Public 
Financial Management System) साठी 
Single Nodal Agency (SNA) यांची नियुक्‍ती 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : योजना २०२१/प्र.क्र.४५/अर्थ-१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०१ जुलै, २०२२. 


वाचा :-१) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय यांचे कार्यालयीन ज्ञापन क्र.5.९०.१(१३)/२१॥/॥७/7७७) 
/२०२०, दिनांक २३ मार्च,२०२१. 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२१२१/प्र.क्र.३५/कोषा.प्रशा-४, 
दिनांक १ जुले,२०२१. 
३) गृह विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२२. 
४) भारत सरकार, गृह मंत्रालय यांचे पत्र क्र.१८०१५/१२/२०२२-1//६-॥, 
दिनांक १३.०४.२०२२. 


प्रस्तावना:- 


भारत सरकार, गृह मंत्रालय यांचे संदर्भ क्र.४ येथील दि. १३.०४.२०२२ रोजीच्या पत्रातील 
सूचनांप्रमाणे Security Related Expenditure (SRE), Special Infrastructure Scheme (SIS) आणि 
Special Central Assistance (SCA) या केंद्र पुरस्कृत योजनांकरीता Single Nodal Agency (SNA) 
नियुक्‍त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


गृह (पोलीस) विभागांतर्गत केंद्र पुरस्कृत ३१९४- पोळीस दलाचे आधुनिकीकरण 
(Modernisation of Police Forces) या छत्र योजनेअंर्तगत (Umbrella Scheme) खालील तक्त्यात नमूद 
अनुक्रमांक (२) व (३) येथील योजनांसाठी अनुक्रमांक (६) येथील सह/उप सचिव यांची Single Nodal 
Agency म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


Sr. | Govt. of India| Scheme Name_ in | Central State CRC Single Nodal Agency 
No. | Scheme Name the State CRC Code | Code (SNA) 
a २ ३ 8 & & 
| Security Releted | Security related २०५५०४८२ | २०५५६१८६ | सह/उप सचिव,विझा-१ब, 
Expenditure expenditure in (६०%) (४०%) गृह विभाग, मंत्रालय, 
(SRE) Naxal मुंबई-३२. 
Affected Area 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना २०२१/प्र.क्र.४५/अर्थ-१ 


Sr. | Govt. of India| Scheme Name_ in | Central State CRC Single Nodal Agency 
No. | Scheme Name the State CRC ७००6 | Code (SNA) 

a | २ ३ 8 4 & 

2 | Special Construction of ४०५५०२१४ | ४०५५०२०५ । सह/उप सचिव, पोल-७, 
Infrastructure fortified police (६०%) (४०%) We विभाग, मंत्रालय, 
Scheme (SIS) station in Naxal मुंबई-३२ : 

affected area 

Per] सह/उप सचिव, विशज्ा-१ब, 

Assistance (SCA) । Facilities for (900%) गृह विभाग, मंत्रालय, 
Naxal Affected मुंबई-३२. 
Gadchiroli 


District.(SCA) 


०२. सदर शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०७०११६३८१२६७२९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
SHIRISH NAGORAO 


MOHOD 


(शिरीष मोहोड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


थन 
| 
o ** 


YS Ye Pre <>. Sel IS el Sse <-> > 


मा 
मा 
मा 
मा 
मा 
मा 
मा 


= 


. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. गृहमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. राज्यमंत्री (गृह) (हाहरे/ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. अप्पर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. अप्पर मुख्य सचिव (अपिल व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. प्रधान सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
११) जिल्हाधिकारी, गडचिरोली. 
१२) महलेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखापरिक्षा/लेखाअनुज्ञेयत), मुंबई/नागपूर. 
१३) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
१४)सह/उप सचिव,( पोल-७ व विजा १ब) गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
) 
) 
) 


A 
4 


(0२ SMS K ww 
ee | 


vo 
4 


१५)नियोजन विभाग, (कार्यासन-१४११),मंत्रालय,मुंबई. 
१६)वित्त विभाग,( कार्यासन - व्यय-७/अर्थसंकल्प-११/कोषा प्रशा-४),मंत्राळय,मुंबई. 
१७निवडनस्ती अर्थ-१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


